नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सह दुय्यम निबंधक 
वर्ग-२/सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन 
लाभांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा 
पहिला लाभ मंजूर करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक आदेशा क्रमांक : आस्थाप-२०२२/१९२०/प्र.क्र.४२०/म-१(धोरण) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ मे, २०२३ 
संदर्भ: १) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.का.९/आस्था-४/वर्ग-२ 
आश्वासित/६७६/२०२१, दि.३०.०३.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-वेतन-१९९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा-३, दि.२०.०७.२००१ 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९(भाग-४)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१,दि.२६.३.२००४ 
४ वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.वेतन-११९९/प्र.क्र.०३/२०१९/सेवा-३,दि.०२.०३.२०१९ 
५) महसूल व वन विभाग,शासन आदेश समक्रमांक दि.२७.२.२०२३ 
६) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महा.राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.का.९/आस्था-४/वर्ग-२ 
आश्वासित/२०२३/१४९०/२३, दि.३.०५.२०२३ 
उपरोक्त संदर्भ क्र.५ येथील शासन आदेशान्वये नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सह दुय्यम निबंधक 
वर्ग-२/सह जिल्हा निबधंक वर्ग-२ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभाच्या 
सुधारित आश्वासित प्रगती पहिला लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. 
सदर आदेझात परिच्छेद क्र. १ मध्ये “(वेतनश्रेणी-१५६००-.३९१००, ग्रेड पे ५४००)” याऐवजी 
“(वेतनश्रेणी - ९३००-३४८००, ग्रेड पे ५०००)” अशी वाचण्यात यावी. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०५१५१७०११७०२१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, SUNIL MALHARI : 


JADHAV 


(सुनिल जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
महालेखापाल, १/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

५. संबंधित अधिकारी (नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत). 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, 
७. निवडनस्ती म-१(धोरण), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ . 


कद. zy AD -O 


